धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय सह आयुक्त, धर्मादाय 
उप आयुक्त व सहायक धर्मादाय आयुक्त या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांसाठी (न्यायिक अधिकारी वगळून) अर्ध 
न्यायिक कामकाजाची मानके (disposal norms) विहित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएचए-२०१९/प्र.क्र.९३/का-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ मे, २०२४ 


पहा- १) धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र.४५९४/२०१९, 

दि.२०.०९.२०१९. 

2) धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र.७५/२०२०, 
दि.२८.०१.२०२०. 

3) धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि.२८.०१.२०२० रोजीचे पत्र 

क्रमांक: आस्था/निरी-४/मानके/४९४४/२०२३ 

४) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ५(901.)/॥5०./४०८/२०२२, 

दि.१५.१०.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्मादाय संघटनेत प्रतिनियुक्तीने कार्यरत न्यायिक अधिका-यांकरिता 


विहित केलेल्या अर्ध न्यायिक कामकाजाच्या मानकांच्या धर्तीवर, धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय सह आयुक्त, 
धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी (न्यायिक अधिकारी वगळून) 
अर्ध न्यायिक कामकाजाची मानके (disposal norms) विहित करण्यात येत आहेत. 


2. सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट "अ" मध्ये विहित मानके धर्मादाय सह 
आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना व परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद मानके धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय 
आयुक्‍त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहेत. 

३. सदर मानके दिनांक ०१.०६.२०२४ पासून अमंलात येतील व त्यानुसार निकालाच्या आकडेवारीचा 
परिणाम वा नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या कालावधीच्या गोपनीय अहवालापासून पुढे विचारात 
घेण्यात येईल. 

४. धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय सह आयुक्त, धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय आयुक्‍त या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन खालील सूत्राप्रमाणे करण्यात येईल- 


एकूण निकालाची आकडेवारी 


प्रभावी कामकाजाचे दिवस 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१९/प्र.क्र.९३/का-१ 


अ.क्र निकाली शेरा 

| a | मानकांच्या १ ते १.२५ पटीत साधारण 

२  'मानकांच्या १.२५ पेक्षा जास्त परंतु ते १.५० पर्यंत पटीत चांगळा 

३  'मानकांच्या १.५० पेक्षा जास्त परंतु ते २.००पर्यंत पटीत निश्चित चांगळा 

४  ।मानकांच्या 2 पटीच्या वर अत्युत्कृष्ट 

५. ७५% अथवा ७५% पेक्षा जास्त परंतु १००% पेक्षा कमी असामाधानकारक 

६ ।मानकांच्या ७५% पेक्षा कमी निश्चित असामाधानकारक 

७ तीन महिन्यांत २० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम अधिका-याने काम केलेल्या एकूण 

केलेले नाही दिवसांपैकी ५०% पेक्षा कमी प्रकरणे 
निकाली काढलेली असल्यास 
'निश्चित असमाधानकारक” निर्धारित 
केला जाईल. 


५. सदर मानंकामध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भविष्यात जेव्हा सुधारणा करण्यात येतील, तेव्हा 
वेळोवेळी सदर सुधारीत मानके धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय सह आयुक्त, धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक 
धर्मादाय आयुक्‍त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी (न्यायिक अधिकारी वगळून) आपोआप लागू होतील. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१६१७०४३०६५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SUJIT DEVIDAS BORKAR 
S UJ IT D EV] DAS DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6aa9c6a9c82dec28cd3 1 5ecb4ca6802847 107¢672ba2 


Obbe3ab94a0d68d90756, postalCode=400032, 


(सुजित बोरकर) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव (अ.का.) 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, 

मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राद्वारे), 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, नवी मुंबई, 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. धर्मादाय उप आयुक्‍त (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. सर्व धर्मादाय सह आयुक्त/धर्मादाय उप आयुक्‍त/ सहायक धार्मादाय आयुक्‍त 
(धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 

७. सामान्य प्रशासन विभाग-कार्यासन-१२/१३, 

८. निवड नस्ती/का-१. 


Cc “८७० AD -O 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१९/प्र.क्र.९३/का-१ 


'परिशिष्ट-अ 


धर्मादाय सह आयुक्‍त संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी (न्यायिक अधिकारी वगळून) 


अर्ध न्यायिक कामकाजाची मानके 
Sr. No. Category of Cases pati 
Applications under the Maharashtra Public Trust Act, 1950 
1 Application under section 33(4) 01.00 
2 Application under section 35 01.00 
3 Application under section 36(1)(a) and (b) decided on contest 04.00 
3A Disposal of uncontested Application under section 36(1)(a) and (b) 01.00 
4 Application under section 36(2) 02.00 
5 Application under section 36A(3) 01.00 
| 6 | Application under section 40-41 01.00 
7 Application under section 41A 01.00 
| 8 | Application under section 41B 01.00 
Po — | Application under section 41D 03.00 
10 Application under section 41E 02.00 
11 Application under section 47 02.00 
12 Application under section 50A 01.00 
13 Application under section 51 01.00 
14 Appeal under section 70 01.00 
15 Revision Application under section 70A 01.00 
16 Application under section 83 01.00 
17 Application under Rule 33(4) & (6) of the Bombay Public Trust 01.00 
Rules, 1951 
18 Application under Rule 36 of the Bombay Public Trust Rules, 1951 01.00 
19 Miscellaneous Applications 01.00 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१९/प्र.क्र.९३/का-१ 


'परिशिष्ट-ब 


धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय आयुक्‍त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी 


(न्यायिक अधिकारी वगळून) अर्ध न्यायिक कामकाजाची मानके 


Sr. No. Category of Cases Approved Norms 
1 Uncontested registration proceedings under the Maharashtra 01.00 
Public Trust Act, 1950 - 10 applications ‘ 
2. Contested registration proceedings - 01 application 02.00 
2, Contested application for deregistration of the trust under section 02.00 
22(3A) and (3B) : 
Contested change reports — 1 change report 02.00 
4 Inquiry under section 39 01.00 
Applications under the Maharashtra Public Trust Act, 1950 
> Application under section 41A 01.00 
| 6 | Application under section 41B 01.00 
7 Application under section 41C - 25 Applications 01.00 
-- ee Application under section 50A 03.00 
ee Application under section 51 01.00 
Application under Rule 33(2) of the Bombay Public Trust Rules, 
10 ae 01.00 
1951 — 1 application 
11 Miscellaneous application/proceeding — 1 application 01.00 
12 Uncontested society under the Societies Registration Act, 1860 - 01.00 
10 applications/files 
Contested society under the Societies Registration Act, 1860 — 1 
13 Ech Sues 02.00 
application/file 
14 Uncontested change reports in cases of Trusts falling under 02.00 
category A to E - 10 applications 
: T : 01.00 
15 Uncontested change reports in cases of Trusts falling under 
categories F - 10 applications 
16 Applications for condonation of Delay 0.10 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


